भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड 
योजना राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :०६ जुले, २०१८ 


प्रस्तावना :- 


राज्यामध्ये सन १९९० पासून रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग लागवड योजना 
राबविल्यामुळे संपूर्ण योजना कालावधीत सुमारे १६ लाख हेक्‍टर क्षेत्र फळबाग लागवडीखाली आलेले आहे. 
सन २००५ सालापासून केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरु केल्यानंतर 
राज्य शासनाने सदर योजनेतून फळबाग लागवडीसाठी अर्थसहाय्य देण्याचे निश्चित केले होते व राज्याच्या 
रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग लागवड योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य देणे टप्प्या-टप्प्याने बंद केलेले 
आहे. 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत केवळ “जॉब कार्ड धारण करणारे अल्प व 
अत्यल्प भूधारक शेतकरी आणि अनुसूचित जाती-जमातीचे शहोतकरी” फळबाग लागवडीकरिता २ हेक्‍टर 
क्षेत्र मर्यादेपर्यंत अनुदानास पात्र आहेत. सबब, राज्यामध्ये ८०% अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी असूनही 
त्यांच्याकडे “जॉब GS’ नसल्याने ते महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग 
लागवडीकरिता अनुदान मिळण्यास अपात्र ठरत होते. 


उपरोक्त पार्श्वभूमीवर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे होतकरी फळबाग 
लागवडीकरिता पात्र ठरु हाकत नाहीत SAM शहोतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने नवीन राज्य पुरस्कृत फळबाग 
लागवड योजना मंजूर करण्याचा दि. २० जून, २०१८ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतलेला आहे. 
या योजनेच्या माध्यमातून पिक व UTA याबरोबरच फळबागेच्या रूपाने शहोतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत 
उपलब्ध करून देणे शासनास शक्‍य होणार आहे तसेच, ही योजना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास व 
सन २०२२ पर्यंत MAHA उत्पन्न दुप्पट करण्यास देखील सहाय्यभूत ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे, फळबाग 
लागवडीमुळे नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करून काही प्रमाणात हवामान बदल sift eq बदलाची 
दाहकता व तीव्रता सौम्य करण्यास देखील मदत होणार आहे. 


राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेच्या अनुषंगाने, राज्य पुरस्कृत फळबाग लागवड योजनेची चालू वर्षाच्या 
खरीप हंगामापासून अंमलबजावणी करण्याचा तसेच, ही योजना माजी कृषि मंत्री के. भाऊसाहेब (पांडूरंग) 
फुंडकर यांच्या नावाने राबविण्याचा शासनाचा मानस असून त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


शासन निर्णय:- 


नः 


राज्यात सन २०१८-१९ च्या खरीप हंगामापासून “भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना” ही 
नवीन राज्य पुरस्कृत योजना राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. आयुक्त (कृषि), कृषि 
आयुक्तालय, पुणे हे सदर योजनेचे राज्य स्तरावरील संनियंत्रक राहतील व क्षेत्रीय पातळीवर कृषि 
विभागाचे अधिकारी / कर्मचारी या योजनेची अमंलबजावणी करतील. 


. या योजनेंतर्गत बहुवार्षिक फळबागांच्या लागवडीसाठी अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील, त्यानुसार 


योजनेंतर्गत “राज्याच्या कृषि-हवामान ayo असणाऱ्या फळांच्या व त्यांच्या प्रजातींच्या 


“कलमांच्या' / नारळ रोपांच्या लागवडीसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येईल”. 


, या योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीचा कालावधी प्रतिवर्ष माहे मे ते नोव्हेंबर पर्यंत राहील. त्याकरिता 


आयुक्त (कृषि) यांनी दर वर्षी एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध 
करून योजनेंतर्गत इच्छूक शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागवावेत. सदर योजनेंतर्गत इच्छूक 
शेतकऱ्यांचे अर्ज मागवून योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता कृषि विभागाच्या ई-गव्हर्नस 
प्रकल्पांतर्गत आयुक्‍त (कृषि) यांनी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करून घ्यावी. 


. सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पामध्ये सदर योजनेकरिता एकूण रु. १०० कोटी नियतव्यय राखीव 


ठेवण्यात आला असून चालू वर्षी फळ पिकांची लागवड खरीप हंगामात होणे गरजेचे आहे. सबब, 
आयुक्त (कृषि) यांनी तातडीने शोतकऱ्यांचे अर्ज मागवून पात्र लाभार्थ्यांची निवड करून योजनेची 
अंमलबजावणी सुरु करावी. याकरिता विभागाच्या हॉर्टनेट प्रणालीद्वारे ऑनलाईन अर्ज मागविणे हाय 
असल्यास सदर प्रणाळीचा उपयोग करून घ्यावा अन्यथा, ऑनलाईन प्रणाली विकसित होईपर्यंत चालू 
वर्षी इच्छूक शेतकऱ्यांकडून प्रत्यक्ष अर्ज मागवून लाभार्थ्यांची निवड करण्याची मुभा राहील. 


. सदर योजनेंतर्गत वृक्ष आधारित पुढील बहुवार्षिक फळबागांच्या लागवडीसाठी ३ वर्ष कालावधीत प्रथम, 


द्वितीय व तृतीय वर्षी अनुक्रमे ५०%, ३०% व २०% अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील. 


पात्र फळांची कलमे पात्र फळांची रोपे 


१. आंबा २. डाळींब ३. काजू ४. पेरु ५. सिताफळ ६. आवळा ७. चिंच | १. नारळ रोपे बाणावळली 
विकसित जाती ८. जांभूळ ९. कोकम १०. फणस ११. कागदी लिंबू | 2. नारळरोपेटी/ डी 
१२. चिकू १३. संत्रा १४. मोसंबी 94. अंजिर 


त्याचप्रमाणे, या योजनेंतर्गत अन्य नवीन फळ पिकांचा समावेश करावयाचा झाल्यास 
त्याबाबतचा यथायोग्य निर्णय तसेच, सदर पिकांचे आर्थिक मापदंड निश्चित करण्याची कार्यवाही 
नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने करावी. त्याकरिता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेतील प्रचलित मजुरीचे दर, ठिबक सिंचन संचाचे प्रचलित मापदंड व योजनेंतर्गत सामुग्रीकरिता 
अनुज्ञेय असलेले प्रचलित दर, आणि कृषि विद्यापीठांनी राज्याच्या कृषि हवामान क्षेत्रांकरेता शिफारस 
केलेल्या फळ पिकांमधील अंतर विचारात घेऊन आर्थिक मापदंड निश्चित करावेत. 


पृष्ठ ३२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


द. 


ios 


योजनेंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदीची उपलब्धता: 


सदर योजना राबविण्यासाठी सन २०१८-१९ ते २०२०-२१ या तीन वर्षाच्या कालावधीत प्रथम, द्वितीय 
व तृतीय वर्षात अनुक्रमे रु. १०० कोटी, रु. १६० कोटी व रु. २०० कोटी व त्या पुढील प्रत्येक वर्षी किमान 
रु. २०० कोटी एवढा खर्च अपेक्षित आहे तसेच, राज्यातील फळ पिकाखालील क्षेत्रात वाढ करणे हेतू 
वरचेवर आवश्‍यक तेवढी तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येईल. योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व 
अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना अनुक्रमे सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीतील “'विशोष घटक 
योजनेतून' व आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीतील “आदिवासी उप योजनेंतर्गत आवश्यक 
तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याकरिता सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गासाठी स्वतंत्र SSRN उघडून निधी अर्थसंकल्पित करून उपलब्ध करून देण्यात येईल. 


. क्षेत्रमर्यादा : 


७.१. सदर योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीकरिता कोकणात कमाल Io हेक्‍टर व उर्वरित महाराष्ट्रात 
कमाल ६ हेक्‍टर पर्यंत लाभ अनुज्ञेय राहील. सदर कमाल क्षेत्र मर्यादेत लाभार्थी शोतकरी त्याच्या 
इच्छेनुसार एका पेक्षा जास्त फळ पिकांच्या लागवडीकरिता देखील पात्र राहील. 


७.२. लाभधारकाचे ७/१२ च्या नोंदणीनुसार जर तो संयुक्‍त खातेदार असेल तर त्यांच्या संयुक्‍त 
खात्यावरील त्याचे नावे असलेल्या क्षेत्राकरिता लाभ देण्यात यावा. 


७.३. जे शेतकरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र असतील 
त्यांची महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत निवड करून त्यांना प्रथमतः सदर 
योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असणाऱ्या कमाल क्षेत्र मर्यादेपर्यंत (सद्यस्थितीत दर मर्यादा २ हेक्टर) फळबाग 
ळागवडीकरिता अर्थसहाय्य उपलब्ध करून द्यावे व त्यानंतरच त्या शहोतकऱ्यांचा या योजनेसाठी 
विहित केलेल्या कमाल मर्यादेपर्यंत विचार करावा. 


७.४. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत STH घेण्यास पात्र असलेल्या शोतकऱ्याने 
२ हे. क्षेत्रापर्यंत लाभ घेतल्यानंतर अथवा, ही नवीन योजना लागू होण्यापूर्वीच एखाद्या होतकऱ्याने 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत SA घेतला असल्यास, सदर लाभ 
घेतलेले क्षेत्र वगळून, अशा कोकण विभागातील लाभार्थ्यांना अधिकच्या ८ हेक्‍टर व उर्वरित 
महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांना अधिकच्या ४ हेक्‍टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील. 


७.५. योजनेंतर्गत निवड झालेल्या शेतकऱ्याने यापूर्वी राज्य रोजगार हमी योजना वा क्षेत्र विस्ताराच्या 
अन्य योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीकरिता शासकीय अनुदानाचा लाभ घेतला असल्यास, सदर 
लाभ घेतलेले क्षेत्र वगळून उर्वरित क्षेत्रासाठी सदर शेतकरी पात्र राहतील (कोकण १० हे. व उर्वरित 
महाराष्ट्र ६ हे. या कमाल मर्यादेतून यापूर्वी लाभ घेतलेले क्षेत्र वगळावे). 


. लाभार्थ्यांच्या पात्रतेचे निकष : 


८.१. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाच लाभ देण्यात यावा, संस्थात्मक लाभार्थ्यांना लाभ अनुज्ञेय 
राहणार नाही. 


पृष्ठ ३२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


८.२. 
८.३. 


८.४. 


८.६. 


८.७. 


८.८. 


लाभार्थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ळाभ देण्यास पात्र नसावा. 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत लाभ देण्यास पात्र असणाऱ्या STH AAT 
या योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येऊ नये तथापि, त्यांची उपरोक्‍त परिच्छेद क्र. ७.३ व ७.४ मध्ये 
नमूद केल्यानुसार या योजनेंतर्गत लाभार्थी म्हणून निवड करता येईल. 


शोतकर्‍ऱ्याच्या स्वत:च्या नावे ७/१२ उतारा असणे आवश्‍यक आहे तथापि, जर लाभार्थी ७/१२ 
उताऱ्यावर संयुक्‍तपणे खातेदार असेल तर सर्व खातेदारांचे फळबाग लागवडीसाठी संमतीपत्र 
आव्यक राहील. 


. जमीन कुळ कायद्याखाली येत असल्यास, ७/१२ च्या उताऱ्यावर जर कुळाचे नाव असेल तर 


योजना राबविण्यासाठी कुळाचे संमतीपत्र आवश्‍यक राहील. 


परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, २००६ नुसार वनपट्ठे धारक शेतकरी 
योजनेत लाभ घेण्यासाठी पात्र राहतील. 


या योजनेंतर्गत ळाभ घेण्यासाठी कोकणातील लाभार्थ्याच्या मालकीची किमान १० गुंठे व उर्वरित 
महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांच्या मालकीची किमान २० गुंठे होत जमीन असणे बंधनकारक राहील. 


या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करताना ज्यांची उपजीविका पूर्णतः VAAL अवलंबून आहे अशा 
शेतकऱ्यांची प्राधान्याने निवड करावी तसेच, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला शेतकरी, 
दिव्यांग शेतकरी यांना प्राधान्य देण्यात यावे. 


. योजनेंतर्गत समाविष्ट बाबी : 
९.१. 


भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत पुढील बाबींचा समावेश राहील तसेच, त्यापैकी 
शेतकऱ्यांनी स्व-खर्चाने करावयाची कामे व शासन अनुदानीत बाबी पुढीलप्रमाणे राहतील - 


बाब / कामे आर्थिक भार 

अ. शेतकऱ्यांनी स्व-खर्चाने करावयाची कामे 
१) जमीन तयार करणे १००% लाभार्थी होतकरी 
२) माती व शेणखत / सेंद्रिय खत मिश्रणाने खड़े भरणे 
३) रासायनिक खत वापरुन खडे भरणे 
) 

) 


8) आंतर मशागत करणे 
५) काटेरी झाडांचे कुंपण (ऐच्छिक) 


ब. शासन अनुदानीत बाबी / कामे 


१) खड्डे खोदणे १०० % राज्य शासन 
२) कलमे लागवड करणे (नारळाच्या बाबतीत रोपे) 
३) पीक संरक्षण 
) 
) 


8) नांग्या भरणे 
५) ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे 


पृष्ठ ३२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


९.२. 


९.३. 


९.४. 


उपरोक्त तक्त्यातील अमधील अ.क्र. १ ते ५ येथील बाबींची कामे लाभार्थी शहोतकऱ्यांनी स्व-खर्चाने 
करावयाची असून यामधील अ.क्र. ५ येथील बाब शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक स्वरुपाची राहील तसेच, 
सदर तक्त्यातील ब मधील अ.क्र. १ ते ५ येथील बाबींकरिता शासनातर्फे होतकऱ्यांना १००% 
अनुदान देण्यात येईल. 


लाभार्थ्यांना फळपिक निहाय व त्यांच्या लागवडीच्या अंतरानुसार शासनाचे ज्या बाबींना अनुदान 
देण्यात येणार आहे त्याचा तपशील या शासन निर्णयासोबत परिशिष्ट - अ येथे नमूद केलेला आहे. 


या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना ठिबक सिंचन संचाच्या उभारणीकरिता १००% अनुदान द्यावयाचे आहे. 
त्याकरिता ठिबक सिंचन संच उभारणीसाठी प्रचलित असलेल्या सर्व केंद्र व राज्य योजनांचा निधी 
त्यांच्या मापदंडानुसार उपयोगात आणावा. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना ठिबक सिंचनाच्या केंद्र 
पुरस्कृत योजनेतून (सद्यस्थितीत PMKSY - Per Drop More Crop) अनुज्ञेय असणारे अनुदान 
प्रथमतः अदा करावे व नंतर विविध प्रचलित राज्य पुरस्कृत ठिबक सिंचनाच्या योजनेतून उर्वरित 
अनुदान देण्यात यावे (असे करताना सदर लाभार्थी संबंधित योजनेतून अनुदान देण्यास पात्र 
असल्याची खातरजमा करावी), आणि तदनंतर आवश्‍यक असल्यास भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग 
लागवड योजनेच्या निधीतून उर्वरित अनुदान अदा करावे. 


. उपरोक्त बाबींपैकी शासनाने अर्थसहाय्य करावयाच्या बाबींकरिता मापन पुस्तक ठेवण्यात यावे, 


सदर बाबींकरिता कृषि सहाय्यकाने लाभार्थी होतकऱ्यांसाठी फळबाग लागवडीचे अंदाजपत्रक 
तयार करावे व त्याप्रमाणे प्रत्यक्षात होणाऱ्या कामाची वेळोवेळी मापन पुस्तिकेत नोंद घ्यावी. 


१०.योजनांतर्गत आर्थिक मापदंड : 


१०.१. 


१०.२. 


१०.३. 


१०.४. 


भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत ज्या बाबींना शासकिय अनुदान द्यावयाचे आहे 
त्याचे मापदंड महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या प्रचलित मापदंडानुसार लागू 
राहतील. त्यानुसार दरवर्षी सदर मापदंड अद्ययावत करण्यात येतील. 


ठिबक सिंचन संचाकरिता प्रचलित केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या मापदंडानुसार (सद्यस्थितीत 
PMKSY - Per Drop More Crop) 100% अनुदानाची परिगणना करण्यात यावी. 


त्याचप्रमाणे, राज्यस्तरीय समितीने निश्चित केलेले कलमांचे / रोपांचे दर लागू होतील. वर्षनिहाय 
अनुदान वाटप एकूण अनुदानाच्या ५०:३०:२० या प्रमाणात देय राहील. 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत निश्चित केलेल्या मजूरीच्या दरांमध्ये, 
प्रधान मंत्री कृषि सिंचन योजनेच्या (अथवा प्रचलित केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन संच उभारणी 
योजना) मापदंडामध्ये तसेच, कृषि आयुक्तालयाने निश्चित केलेल्या सामुग्रींच्या दरामध्ये सुधारणा 
झाल्यास, या योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या शासन अनुदानीत बाबींचे दर त्याप्रमाणे वेळोवेळी 
सुधारीत करण्याचे अधिकार कृषि विभागास राहतील. त्याबाबत आयुक्‍त (कृषि) यांनी अशा बाबींचे 


पृष्ठ ३२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


१०.५. 


दर सुधारित करण्याचा प्रस्ताव आवश्‍यकतेनुसार शासनास सादर करावा व शासनाच्या 
मान्यतेप्रमाणे योजनेची अंमळबजावणी करावी. 


या योजनेंतर्गत अन्य नवीन फळ पिकांचा समावेडा करावयाचा झाल्यास, त्याबाबतचा यथायोग्य 
निर्णय तसेच, सदर पिकांचे आर्थिक मापदंड निश्चित करण्याची कार्यवाही नियोजन व वित्त 
विभागाच्या सहमतीने करण्यात येईल. 


११. योजनांतर्गत अर्थसहाय्य: 


११-८१. 


११.२. 


११.३. 


या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यास एकूण ३ वर्षाच्या कालावधीत ५०:३०:२० प्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय 
राहील. 


लाभार्थ्याने लावलेली फळ झाडे पहिल्या वर्षी किमान ८०% व दुसऱ्या वर्षी किमान ९०% जगविणे 
आवश्यक राहील. त्यानुसार फळझाडे जगविण्याचे प्रमाण न राखल्यास, लाभार्थी दुसर्‍या व 
तिसऱ्या वर्षीच्या अनुदानास पात्र असणार नाही. 


या योजनेंतर्गत आयुक्त (कृषि) यांनी प्रत्येक पिक निहाय व वर्ष निहाय शासन अनुदानीत बाबींवर 
येणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण विहित करावे व प्रतिवर्ष देय असलेले अनुदान लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या 
आधार संलग्न बँक खात्यावर वर्ग करावे तथापि, लाभार्थ्याने कलमे / नारळ रोपे शासकीय 
रोपवाटिकेतून अथवा राज्यातील कृषि विद्यापीठांच्या रोपवाटिकेतून घ्यावायचे निश्चित केल्यास 
त्यांना विभागातर्फे परवाना देण्यात यावा व कलमे / रोपांच्या खरेदी करून लागवड केल्यानंतर 
सदर बाबीचे अनुदान थेट संबंधित संस्थाना अदा करावे. 


. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत फळपिक निहाय तसेच, पिकांमधील 


अंतरानुसार खर्च व अनुदान मर्यादा निश्चित करण्यात आळी असली तरी प्रत्यक्ष खर्च जर 
मापदंडानुसार निश्चित केलेल्या खर्चापेक्षा कमी आला असेल तर लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष खर्चाएवढेच 
अनुदान अनुज्ञेय राहिल. 


१२. आर्थिक लक्षांकाचे जिल्हानिहाय / तालुका निहाय वाटप: 


१२.१. 


१२.२. 


या योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना स्थानिक कृषि-हवामान परिस्थितीनुसार येणाऱ्या फळ 
पिकांच्या व त्यांच्या प्रजातींच्या लागवडीचे पूर्ण स्वातंत्र्य द्यावयाचे आहे, त्यामुळे कोणत्याही 
परिस्थितीत जिल्ह्यांना फळ पिक निहाय लागवडीच्या क्षेत्राचे लक्षांक वाटप करण्यात येऊ नये. 
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना एकापेक्षा जास्त फळ पिकांची लागवड करण्यास मुभा राहील. 


राज्यास प्राप्त होणाऱ्या एकूण आर्थिक लक्षांकाचे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना समन्यायी प्रमाणात 
वाटप करावायचे असून सदर आर्थिक लक्षांकाच्या मर्यादेत शहोतकऱ्यांना फळ पिकांची निवड 
करण्याची मुभा राहील. त्याकरिता, पुढीळ दोन निकष विहित करण्यात येत आहेत: 


पृष्ठ ३२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


१२.३. 


१२.५. 


१२.६. 


१२.७. 


अ. जिल्ह्याचे वहितीखालील क्षेत्र: 
या निकषानुसार राज्यास प्रति वर्षी प्राप्त होणाऱ्या एकूण आर्थिक लक्षांकापैकी ५०% 
अनुदानाचे वाटप करण्यात यावे. त्याकरिता, राज्याच्या एकूण वहितीखालील क्षेत्रापैकी 
जिल्ह्याचे जेवढे क्षेत्र वहितीखाळी असेल तेवढ्या प्रमाणात आर्थिक लक्षांक विहित करावा. 
याच निकषानुसार जिल्ह्यास प्राप्त होणारा आर्थिक लक्षांक तालुक्‍्यांतर्गत वितरीत करावा. 


आ. कृषि गणनेनुसार शेतकऱ्यांची संख्या: 


या निकषानुसार राज्यास प्रति वर्षी प्राप्त होणाऱ्या एकूण आर्थिक लक्षांकापैकी उर्वरित ५०% 
अनुदानाचे वाटप करण्यात यावे. त्याकरिता, सदर निकषानुसार राज्यातील एकूण 
शेतकऱ्यांच्या संख्येपैकी जिल्ह्यात जेवढे होतकरी असतील (अद्ययावत कृषि गणनेनुसार) 
तेवढ्या प्रमाणात आर्थिक लक्षांक विहित करावा. याच निकषानुसार जिल्ह्यास प्राप्त होणारा 
आर्थिक लक्षांक तालुक्‍्यांतर्गत वितरीत करावा. 


अशाप्रकारे, उपरोक्त अव आ येथील निकषानुसार येणाऱ्या लक्षांकाची बेरीज घेऊन 
सर्व जिल्ह्यांना / जिल्ह्यांतर्गत तालुक्यांना आर्थिक लक्षांकाचे वाटप करण्यात यावे. 


परिच्छेद क्र.१२.२ नुसार, जिल्हानिहाय लक्षांकाचे वाटप झाल्यानंतर, अद्ययावत कृषि 
गणनेनुसार, सदर जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गाच्या होतकऱ्यांच्या संख्येच्या 
प्रमाणात प्रवर्ग निहाय जिल्ह्याचा / तालुक्‍याचा एकूण आर्थिक लक्षांक निश्चित करावा. 


. योजनेंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यास प्राप्त होणाऱ्या लक्षांकापैकी प्रत्येक प्रवर्गाच्या लक्षांकापैकी ३०% 


लक्षांक महिला शोतकऱ्यांसाठी ठेवावा. 


TSI नेमून दिलेल्या आर्थिक लक्षांका इतके अर्ज प्राप्त न झाल्यास त्या तालुक्यासाठी 
पुनश्च: जाहिरात देण्यात यावी व इच्छुक लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी. अशाप्रकारे, 
तालुक्यामध्ये दुसर्‍यांदा संधी देवूनही लक्षांकाएवढे अर्ज प्राप्त न झाल्यास, जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी यांनी सदर तालुक्‍याच्या शिल्लक निधीचे फेर वाटप जिल्हयामधीळ अन्य तालुक्यांना 
त्यांच्या मागणीच्या प्रमाणात करावे. सदरची कार्यवाही अर्ज सादर करावयाच्या मुदतीनंतर १५ 
दिवसांत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी पूर्ण करावी. 


त्याचप्रमाणे जिल्हयाचा निधी शिल्लक राहत असल्यास विभागीय कृषि सह संचालकांनी प्रथमत: 
विभागातील अन्य जिल्हयास शिल्लक निधीचे फेर वाटप जिल्हयांच्या मागणीच्या प्रमाणात करावे. 


फेरवाटपानंतरही विभागातील काही जिल्हयांचा निधी शिल्लक रहात असल्यास त्याचे कृषि 
आयुक्तालय स्तरावरून मागणी असलेल्या अन्य जिल्हयांना वितरण करण्यात यावे. 


१३.लाभार्थी निवडीची कार्यपद्धती :- 


१३.१. 


राज्य / जिल्हा स्तरावरुन वर्तमानपत्रामध्ये प्रति वर्ष माहे एप्रिळ मध्ये जाहिरात प्रसिध्द करुन 
तसेच, अन्य माध्यमांद्वारे पुरेशी प्रसिद्धी देऊन इच्छूक शेतकऱ्यांचे अर्ज मागविण्यात यावेत. 


पृष्ठ ३२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


१३.२. 


१३.३. 


१३.५. 


१३.६. 


सदर योजनेबाबत गावपातळीवर ग्राम सभाद्वारे प्रचार व प्रसार करण्यासाठी क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना 
सूचना द्याव्यात, जेणेकरुन योजनेची माहिती सर्व शहेतकऱ्यापर्यंत पोहचण्यास मदत होईल. 


जिल्ह्यात / तालुक्‍यात कृषि-हवामान क्षेत्रानुक्‌ूळ असणाऱ्या फळ पिकांपैकी योजनेंतर्गत मंजूर 
असलेल्या कोणत्याही पिकाची योजनेंतर्गत अनुज्ञेय किमान व कमाल क्षेत्र मर्यादेपर्यंत लागवड 
करण्याची शेतकऱ्यांना मुभा राहील. 


. इच्छूक शेतकऱ्यांना जाहिरात दिल्यापासून किमान २१ दिवस अर्ज करण्याकरिता कालावधी 


द्यावा. त्याकरिता आयुक्‍त (कृषि) यांनी अर्जाचा नमूना विहित करावा. 


तदनंतर योजनेंतर्गत ARI दिलेल्या आर्थिक लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास सदर 
अर्जांची AGH निहाय सोडत काढून लाभार्थ्याची निवड करण्यात यावी. 

लाभार्थी निवडीसाठी सोडतीचे ठिकाण, दिनांक व वेळ तसेच अर्ज स्विकृतीपासून ते 
सोडतीपर्यंतचे संपूर्ण नियोजन उप विभागीय कृषि अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी यांनी 
संयुक्तपणे करावयाचे आहे. सदर सोडत प्रक्रिया संबंधित तालुक्याच्या मुख्यालयी अर्जदारांच्या 
उपस्थितीत करण्यात यावी. 


. TSR नेमून दिलेल्या आर्थिक लक्षांका इतके अर्ज प्राप्त न झाल्यास त्या तालुक्यासाठी 


पुनश्च: जाहिरात देवून आठ दिवसात अर्ज मागवावेत आणि प्राप्त होणाऱ्या अर्जातून लाभार्थी 
निवडीसाठी उपरोक्त विहीत कार्यपध्दती नुसार कार्यवाही करावी. सदरील जाहिरात जिल्हा 
अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी द्यावी. 


१४. पूर्वसंमती प्रदान करणे: 


१४.१. 


१४.३. 


सोडतीनंतर निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना २ दिवसांत पूर्वसंमती प्रदान करण्यात यावी तसेच, 
लाभार्थ्यांची शासकीय अथवा कृषि विद्यापीठांच्या रोपवाटिकेतून कलमे / नारळ रोपांची उचल 
करण्याची इच्छा असल्यास (मागणी अर्जात या बाबीचा स्पष्ट उल्लेख असाव) त्यांना त्याप्रमाणे 
पूर्वसंमती सोबत परवाना देण्यात यावा. 


. लाभार्थ्याने पूर्वसंमती मिळाल्याच्या दिनांकापासून ७५ दिवसांमध्ये सर्व बाबींसह फळबागेची 


ळागवड करणे आवश्यक राहील. 


जे लाभार्थी पूर्वसंमती नंतर ७५ दिवसांत सर्व बाबींसह फळबागेची लागवड करणार नाहीत त्यांची 
पूर्वसंमती रद्द करण्यात यावी व प्रतीक्षा यादीतील पुढील क्रमानुसार पात्र लाभार्थ्यास परिच्छेद 
क्र. १४.१ नुसार मंजूरी प्रदान करावी. 


१५. तांत्रिक व प्रशासकिय मंजूरी : 


१५.१. 


लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती प्रदान केल्यानंतर संबंधित कृषि सहाय्यकांनी लाभार्थ्याच्या प्रस्तावीत 
लागवड क्षेत्रास भेट देऊन तांत्रिक अंदाजपत्रक तयार करणे, त्याची छाननी करणेव ते पूर्वसंमती 


पृष्ठ ३२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


१५.२. 


१५.३. 


१५.४. 


१५.५. 


१५.६. 


दिल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांत सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे शिफारशीसह तांत्रिक व 
प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित मंडळ कृषि अधिकाऱ्यांची राहील. 


लाभार्थ्याच्या १ हेक्‍टर क्षेत्रारील फळबाग लागवडीच्या प्रस्तावास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यास तालुका कृषि अधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी राहतील, त्यांनी सदर मान्यता एक 
आठवड्याच्या आत प्रदान करावी. 


लाभार्थ्याच्या १ हेक्‍टर पेक्षा अधिकच्या क्षेत्रावरील फळबाग लागवडीचे प्रस्ताव तालुका कृषि 
अधिकाऱ्यांमार्फत उप विभागीय कृषि अधिकाऱ्यांना सादर करावेत, सदर प्रस्तावांना तांत्रिक व 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास उप विभागीय कृषि अधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी राहतील, 
त्यांनी प्रस्ताव प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून एक आठवड्याच्या आत मान्यता प्रदान करावी. 


तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी मिळाल्यानंतर लाभार्थ्याने फळबाग लागवडीची कार्यवाही विहित 
मुदतीत पूर्ण करावी. 


प्रत्येक लाभार्थीच्या जमिनीवरील फळबाग लागवड हा स्वतंत्र प्रकल्प समजण्यात येईल. अशा 
प्रत्येक प्रकल्पासाठी प्रशासकिय व तांत्रीक मान्यता स्वतंत्रपणे देण्यात येईल. त्यामुळे लागवड 
करावयाच्या फळझाड व क्षेत्रानुसार शासनाने मंजूर केलेल्या मापदंडाप्रमाणे स्वतंत्रपणे 
अंदाजपत्रके तयार करणे आवश्‍यक राहील. 


लागवडीची अंदाजपत्रके तयार करुन त्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक व प्रशासकिय मंजूरी 
प्राप्त झाल्यानंतरच लाभार्थ्याने फळबागेची लागवड करावी. 


१६. फळबाग लागवड व अनुदान वितरण : 


१६.१. 


१६.२. 
१६.३. 


१६.४. 


१६.५. 


लाभार्थ्याने फळबागेची ळागवड केल्यानंतर त्याबाबतच्या नोंदी वेळोवेळी मापन पुस्तकामध्ये 
घेण्यात याव्यात. त्याचप्रमाणे, लागवड केलेले क्षेत्र जिओ-टेंगींग करण्यात यावे, त्याकरिता 
आयुक्त (कृषि) यांनी संगणक प्रणाळीवर तशी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. 


फळबाग लागवडीची लाभार्थ्याच्या ७/१२ उताऱ्यावर नोंद घेतल्याशिवाय अनुदान अदा करू नये. 


पहिल्या वर्षी लाभार्थ्याने केलेल्या कामाच्या प्रमाणका नुसार मापन पुस्तिकेत नोंद घेऊन त्यास 
तालुका कृषि अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केल्यानंतर मापदंडा नुसार देय असलेले अनुदान 
लाभार्थ्यांना अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 


लाभार्थ्याने कलमे / नारळ रोपे शासकीय रोपवाटिकेतून अथवा राज्यातील कृषि विद्यापीठांच्या 
रोपवाटिकेतून घेतली असल्यास सदर बाबीचे अनुदान इलेक्ट्रानिक पद्धतीने थेट संबंधित संस्थेस 
अदा करावे आणि अन्य बाबींचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर वर्ग करावे. 


लाभार्थ्याने कलमे / नारळ रोपांची खरेदी राष्ट्रीय बागवानी मंडळामार्फत मानांकित खाजगी 
रोपवाटिकेतून केल्यास शासकीय अनुदानाची रक्‍कम व देयकाची रक्‍कम यापैकी जी रक्‍कम 
कमी असेल तेवढे अनुदान लाभार्थ्यास देण्यात यावे. 


पृष्ठ ३२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


१६.६. 


दुसर्‍या व तिसऱ्या वर्षी बागायती फळपिकांचे बाबतीत जे लाभार्थी किमान ९० टक्के आणि 
कोरडवाहू फळपिकांच्या बाबतीत ८० cab झाडे जिवंत ठेवतील त्या लाभार्थ्यांना दुसऱ्या व 
तिसऱ्या वर्षाचे अनुदान देय राहील. जिवंत झाडांची विहीत प्रमाणातील टक्केवारी राखण्याची 
जबाबदारी संपूर्णपणे लाभार्थ्याची असेल. 


१७. संनियंत्रण, मुल्यमापन व लेखापरीक्षण: 


१७.१. 


१७.२. 


१७.३. 


आयुक्त (कृषि) यांनी सदर योजनेचे राज्य स्तरावरून संनियंत्रण करावे तसेच, क्षेत्रीय पातळीवर 
योजनेची अंमलबजावणी करताना विविध स्तरावरील अधिकाऱ्यांमार्फत संनियंत्रण (Concurrent 
Evaluation) करावे तसेच, त्यांना झालेल्या कामाच्या तपासणीचे प्रमाण विहित करावे. 


कृषि आयुक्तालयातील संनियंत्रण व मूल्यमापन कक्षामार्फत सदर योजनेचे वर्ष निहाय 
मूल्यमापन करण्यात यावे व त्याचा अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करावा. 


सदर योजनेंतर्गत झालेल्या कामाचे दस्तऐवज वार्षिक ळेखा परीक्षणासाठी जतन करून ठेवावेत 
व ते लेखा परीक्षणास उपलब्ध करावेत. 


१८. कलमे / नारळ रोपे व इतर लागवड साहित्य यांच्या नियोजनासाठी राज्य स्तरीय समिती :- 


१८.१. 


या योजनेंतर्गत कलमे / नारळ रोपे यांचे विहीत कालमर्यादेत लाभार्थ्यांना पुरवठा करणे, त्यांचा 
दर निश्चित करणे, कार्यक्रमासाठी आवश्‍यक कलमे / नारळ रोपे उपलब्धतेसाठी निर्णय घेणे व 
त्यानुषंगाने कृषि विद्यापीठांच्या व शासकीय रोपवाटिकांद्वारे उत्पादन कार्यक्रम आखणे यासाठी 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र.रोहयो-१०९४/प्र.क्र ६७/फ-२ दिनांक १३ मे, १९९४ अन्वये 
स्थापित करण्यात आलेली समिती खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहेत: 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम पद 
हि . | आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अध्यक्ष 
२. | संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे सदस्य 
3. | संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, पुणे सदस्य 
४. | उप सचिव (फलोत्पादन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
५. | विभाग प्रमुख (फलोत्पादन), महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी सदस्य 
६. | विभाग प्रमुख (फलोत्पादन), डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोळी | सदस्य 
७. | विभाग प्रमुख (फलोत्पादन), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी सदस्य 
८. | विभाग प्रमुख (फलोत्पादन) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला सदस्य 
९. | सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे सदस्य 
१० ०. सहसंचालक, फलोत्पादन, कृषि आयुक्तालय, पुणे य सचिव 


पृष्ठ ३२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


१८.२. समितीची कार्यकक्षा : 
या योजनेंतर्गत सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील - 


i. राज्यातील कलमे / नारळ रोपांची उपलब्धता लक्षात घेऊन आवश्यक त्या फळ पिकांची 
कलमे / नारळ रोपे उत्पादनाचे नियोजन करणे, त्यादृष्टीने समितीच्या वर्षातून किमान ४ 
वेळा बैठका घेऊन निर्णय घेणे. मातू वृक्ष आधारित कलमांचे उत्पादन करण्याकरिता कृषि 
विद्यापीठ व शासकीय रोपवाटिकांना आगाऊ उत्पादन आराखडा प्रतिवर्षी देणे. 


|. योजनेंतर्गत गुणवत्तापूर्ण मातृ वृक्षापासून निर्मित कलमांचा पुरवठा होण्याच्या दृष्टीने गुण 
नियंत्रण, रोपवाटिकांची नियमित तपासणी इ. बाबींची व्यवस्था निर्माण करणे 


॥. या योजनेंतर्गत कलमे व नारळ रोपांचे आवश्‍यकतेनुसार दर निश्चित करणे. 


१९. गुणवत्तापूर्ण कलमांचा / नारळ रोपांचा पुरवठा : 


१९.१. लाभार्थ्याने फळबाग लागवडीकरिता कलम / नारळ रोपांची निवड व खरेदी स्वत: करावयाची 
असून त्यांनी कलमे / नारळ रोपे खरेदी करताना खालीलप्रमाणे रोपवाटिकांना प्राधान्य द्यावे - 


i. कृषि विभागाच्या रोपवाटिका 


ii. कृषि विद्यापीठांच्या रोपवाटिका 


॥. राष्ट्रीय बागवानी मंडळामार्फत मानांकित खाजगी रोपवाटिका 


१९.२. लाभार्थ्याने राष्ट्रीय बागवानी मंडळामार्फत मानांकित खाजगी रोपवाटिकेतून कलमे / नारळ 
रोपांची खरेदी केल्यास त्यांच्या दर्जाबाबतची जबाबदारी लाभार्थ्याची राहील. अशा प्रकरणी, 
लाभार्थी होतकऱ्याने खरेदी केलेल्या कलमांचे / नारळ रोपांचे पैसे लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न 
बॅक खात्यावर वर्ग करण्यात येतील. 


१९.३. राज्यातील शासकीय/कृषि विद्यापीठांच्या आणि खाजगी रोपवाटिकेतून शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण 
मातृ वृक्षापासून तयार केलेल्या कलमांची / नारळ रोपांची उपलब्धता व्हावी म्हणून आयुक्‍त (कृषि) 
यांनी सदर रोपवाटिकांच्या गुण नियंत्रण विषयक खबरदारी घ्यावी तसेच, रोपवाटिकांची क्षेत्रीय 
यंत्रणेमार्फत नियमित तपासणी करावी व गुण नियंत्रण करावे. 


२०. प्रशासकिय खर्च: 


भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या एकूण निधीच्या 2 टक्के निधी 
अत्यावश्‍यक हँडबिल / फॉर्म, मापन पुस्तिका इत्यादी छपाई, फळझाड लागवडी विषयी प्रसिध्दी 
पुस्तके, स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिध्दी, प्रचार व प्रसिद्धी, मूल्यमापन, Kea इ. साठी खर्च करता 
येईल. प्रशासकिय बाबींवर करण्यात येणारा खर्च हा संबंधित अधिकाऱ्यांना असणाऱ्या वित्तीय 
अधिकारानुसार करावा. 


२१. उपरोक्त प्रमाणे योजनेंतर्गत विहित केलेल्या कार्यपद्धतीस अनुसरून संचालक (फलोत्पादन) यांनी 
क्षेत्रीय यंत्रणेस सदर योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता सविस्तर सूचना निर्गमित कराव्यात. 


पृष्ठ ३२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


२२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाने अनौ.सं.क्र. १२६/२०१८/व्यय-१, 
दिनांक ०५/०७/२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०६१२०७३७१७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत: 


Cc Av A OO 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
1 


Shrikant =a 
Chandrakant 
Andge 


‘ab93b4e4f2fcd87e1 2fe19b8965025d4 
a62085¢34db6bfa: 
=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7 
74 ch f2ac3c192e9c991f3582711, 


di 
Date: 2018.07.07 11:16:34 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

मा. मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.राज्य मंत्री (कृषि) , महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

सर्व विधान परिषद / विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य विधान मंडळ, मुंबई 


७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
८. अपर मुख्य सचिव, (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
९. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Go 
११ 


१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८: 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 


.अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
AGE (कृषि), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे 
कुलगुरू (सर्व कृषि विद्यापीठ) 

सर्व सह सचिव / उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

विभाग प्रमुख (फलोत्पादन), सर्व कृषि विद्यापीठ 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 

सहसंचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई -३२ 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३२ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय क्र. राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-अ, दि. ०६ जुलै, २०१८ चे परिशिष्ट) 


गोषवारा 


(मजूरी, सामुग्री व एकूण “रुपयांमध्ये, आणि श्रमिक दिन “संख्येमध्ये” 


फळ पिक saath वर्ष पहीले वर्ष दुसरे वर्ष तिसरे एकूण 
कलमे / | अंतर = aha ine 
क्र झाडे मजुरी सामुग्री एकूण श्नामक मजुरी सामुग्री एकूण i मजुरी एकूण मजुरी सामुग्री एकूण क 
नारळ रोपे | (मी. मजुरी सामुग्री एकूण न मजुरी सामुग्री एकूण हिन मजुरी सामगी एकूण हन | मजुरी सामुग्री| एकूण | टिन 
ql आंबा (90x90 १०० १६०३७२९१७२ ४५२०९ | ७९ ३८५७ १३२५ ५१८२ | १९ ३०४५ | १२५ ३१७० १५ २२९३९ ३०६२२ ५३५६१ | ११३ 
2] आंबा ।५,५ | Boo ३००४४५८९१४ ८८९५८ | १४८ |४६६९ | YoYo | WIS । २३ ३०४५ | २५० ३२९५ | १५ ३७७५८ |६४२१४ १०१९७२| १८६ 
३ काजू | OXY] ROO १०३५३३८०७३ ४८४२६ ५१ (२८४२ २१४० ४९८२ | १७ २०३० १5५० २१७० शि १५२२५ ४०३५३ ५५५७८ | ७५ 
8 पेरू ३२ १६६६ ३८५७०॥५०९८६१७९५५६ १९० [३६५४ १६७५० ॥२०४०४| १८ |२०३० १०० २१३० ष्य ४४२५४ १५७८३६२०२०९०| २१८ 
Gl पेरू ।६>६ | AW ११९७७४४४८४ ५६४६१। ५९ ।१८२७ २८५० | ४६७७ | ९ ।१०१५ १०० १११५ 4 १४८१९ ४७४३४ ६२२५३ | ७३ 
६ | डाळींब [8.4 x3] ७४० २८०१४६४९९९ (९३०१३ | १३८ ५६८४ | ५९५५ ११६३९) २८ ।४०६० | ७७५ ४८३५ २० ।३७७५८ ७१७२९ १०९४८७ १८६ 
संत्रा, 
७। मोसंबी, ६६ | AO १२९९२४१९१४ ५४९०६ | ६४ २८४२ | २५०० ५३४२ | १४ २०३० 300 ।२३३० . १७८६४ [BIA ६२५७८ | ८८ 
कागदी लिंबू 


पृष्ठ ३२ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


ळे cate et हेक्‍टरी वर्ष पहीले वर्ष दुसरे वर्ष तिसरे एकूण 

% नारळ रोपे | (मी) झाडे मजुरी | सामुग्री एकूण es मजुरी सामुग्री) एकूण aby मजुरी सामगी एकूण | दिन मजुरी | aE) एकूण gs 
८। संत्रा ।६५३ | ५५५ १९४८८६४३३४ ८३८२२) ९६ ५६८४ |4C4O 99438) २८ ।४०६० | 300 ।४३६०| २० ।२९२३२ ७०४८४ ९९७१६ | १४४ 
९ aA EXCL | १५० १८४७३ ३५९५७ ५४४३० ९१ १८२७ २२२५ | VO4R ९ १०१६५ | १२५ ११४० ५ |RIBIY ३८३०७ ५९६२२ १०५ 
ro peat Ex d] १५० १८४७३४०४५७ ५८९३० ९१ [922913924 | ४९५२ | ९ [9094] 924 |११४०| 4 |२१३१५ ४३७०७ |६५०२२ | १०५ 
pa सिताफळ [4x 4 | ४०० १५२२५५०८६४ ६६०८९ | ७५ १८२७ | ३४०० | 4A] ९ [9094] २०० १२१५ 4 |१८०६७ ५४४६४ ]O24349| ८९ 
१२| आवळा |x | २०० ९७४४ ३६००८ ४५७५२ | ४८ ।१४२१ |१६७५ | ३०९६ | ७ | C92] ७५ | ८८७ | ४ ।११९७७ ३७७५८ ४९७३५ | ५९ 
१३| चिंच ।१०५१० १०० १४४१३ २९१२२ ४३५३५ | ७१ १६२४ | १२७५ ।२८९९| ८ । ८१२ | WY ८८७ | ४ १६८४९ ३०४७२ |४७३२१ | ८३ 
१४) जांभूळ ।१०५१० १०० १४४१३ २९१२२ ४३५३५ | ७१ १६२४ | १२७५ २८९९ | ८ ।८१२ | ७५ | ceo] ४ १६८४९ ३०४७२ |४७३२१ | ८३ 
१५) कोकम |x | oo (९७४४ ३३९८३ |४३७२७| ४८ ।१४२१ १२५० ।२६७१ | ७ |८१२ | Yo | CEI] ४ ।११९७७ ३५२८३ | ४७२६० | ५९ 
१६| फणस ।१०५१० co १४००७२६०४७ ४००५४ | ६९ ।१८२७| ६५० २४७७ ९ [9094] ५० |90gy4] 4 १६८४९ २६७४७ ४३५९६ | ८३ 
qo] अंजिर ४.५३) ७४० २२३३० ६४८२४ ८७१५४ co २८४२ |42Co |८१२२ | १४ |२०३० १०० २१३० शि २७२०२ ।७०२०४ ९७४०६ | १३४ 
a¢| चिकू १०२१० १०० १५०२२३०२८७ ४५३०९ | WY २८४२ । १६४० ।४४८२ | १४ २०३० | २४० ।२२७० १० १९८९४ ।३२१६७ ५२०६१ | ९८ 


पृष्ठ ३२ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


तक्ता - १ : आंबा कलमे 


भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९ 
कलमे संख्या प्रति हेक्टरी १०० (अंतर Yo X Yo मी) 


(मजूरी, सामुग्री व एकूण “रुपयांमध्ये, आणि श्रमिक दिन “संख्येमध्ये” 
वर्ष पहिले वर्ष दुसरे वर्ष तिसरे एकूण 
क बाब श्रमिक श्रमिक श्रमिक श्रमिक 
क्र मजूरी सामुग्री | एकूण मजूरी एकूण मजूरी सामुग्री एकूण मजूरी | सामुग्री एकूण 
“ii मुग्रा | एकू faq of mph Keg Ra ef मुग्रा एकू faq ef मुग्रा | NP fox 
खड्डे खोदणे, 
* १५११ मी. ९९४७ fe ९९४७ | ४९ a . . E a e . 5 ९९४७ a ९९४७ ४९ 
आकार 
एकूण खड्डे १०० 
कलमे ळागवड 
शु करणे, किंमत ४०६० | ६००० |१००६०| २० . . . e रि a . | ४०६० | ६००० ।१००६०' २० 
रु. ६०/कलम 
संख्या-१०० 
नांग्या भरणे [=| Le | [eel [aes] ८१२ |9200] 2092 | ४ [2a] Ea (४७ | नि ८१२ | १२०० | २०१२ ४ 
ठिबक 
सिंचनाद्वारे a २३०४७ २३०४७ हि la वि षि वि वि Me | . it ei २३०४७ २३०४७ ठ 
पाणी देणे 
५ | पीक संरक्षण | 2030 | १२५ | २१५५ हवि ३०४५ | १२५ | ३१७० | १५ | ३०४५ | १२५ ।३१७०। १५ | 2920] 304 | ८४९५ ४० 
एकूण १६०३७ २९१७२ ४५२०९ | ७९ ।३८५७ १३२५ ५१८२ | १९ । ३०४५ | AVY । ३१७० AY (२२९३९. ३०६२२ ५३५६१ ११३ 


पृष्ठ ३२ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


TH - २ : आंबा कलमे (सघन लागवड) 


भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९ 
कलमे संख्या प्रति हेक्टरी Yoo (अंतर ५)५ AT) 


(मजूरी, सामुग्री व एकूण “रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन “संख्येमध्ये” 


र वर्ष पहिले वर्ष दुसरे वर्ष तिसरे एकूण 

cap oe मजूरी सामुग्री wer pps मजूरी सामुग्री एकूण jie मजूरी सामुग्री एकूण ite मजूरी सामुग्री । एकूण क 
खड्डे खोदणे, 

0 .GX0.§xX0.& 

; मी. आकार ।१९८९४ रि १९८९४ | ९८ री E . वि f १ . गी १९८९४ भू १९८९४ | ९८ 
एकूण खड्डे 
९४०० 
कलमे 
ळागवड 

करणे, किंमत जी re 

2 रु. ६० / प्रति ८१२० २४००० ३२१२० | Yo वी ही . ; री री शी - ८१२० | २४००० | ३२१२० Yo 
कलम, 

संख्या-४०० 

३ | नांग्या भरणे Ea Lee [seed Es १६२४ | ४८०० | ६४२४ | ८ Ea 8 | Ea 8 | १६२४ | ४८०० | ६४२४ ८ 
ठिबक 

४ | सिंचनाद्वारे | ३४६६४ ३४६६४ शि | et षि a | पि | शि ति ३४६६४ | ३४६६४ ० 
पाणी देणे 

५ |पीक संरक्षण | २०३० | २५० | २२८० 90 | ३०४५ | २५० | ३२९५ । १५ | ३०४५ | २५० | ३२९५ | १५ | ८१२० | ७५० | ८८७० । ४० 
एकूण ३००४४ [५८९१४ ८८९५८ | WC | VEER | ५०५० | ९७१९ | २३ | ३०४५ २५० | ३२९५ |) १५ | ३७७५८ | BIW | १०१९७२ | १८६ 


पृष्ठ ३२ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


तक्ता -३ : काजू कलमे 


भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९ 


कलमे संख्या प्रति हेक्टरी २०० (अंतर ७) ७ मी.) (मजूरी, सामुग्री व एकूण “रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन संख्येमध्ये”) 
वर्ष पहिले वर्ष दुसरे वर्ष तिसरे एकूण 
व बाब श्रमिक श्रमिक श्रमिक श्रमिक 
क्र मजूरी सामुग्री एकूण मजूरी सामुग्री एकूण मजूरी सामुग्री एकूण मजूरी सामुग्री एकूण 
जू मुग्रा एकू दिन SE Gal एकू दिन oq Gul | एकू दिन जू Fal | एकू दिन 
खड्डे खोदणे, 
; 00000 ६०९० ति ६०९० ३० ग . . ह गी | . . ६०९० १ ६०९० | ३० 
णी. आकार 
एकूण खडडे २०० 
कलमे ळागवड 
करणे, किंमत 
२ रु. ५०/- प्रति ३०४५ ।१०००० | १३०४५ १५ ग जा : | वी प . ति ३०४५ ।१०००० १३०४५ १५ 
कलम, संख्या- 
२०० 
३ | नांग्या भरणे हि Pe fo po ८१२ | २००० [2292] ४ शि ह्यो डव 0 ८१२ | २००० | २८१२ ४ | 
ठिबक 
४ | सिंचनाद्वारे | २७९३३ ।२७९३३ रि | oe ति a a i . | 5 २७९३३ २७९३३ शि 
पाणी देणे 
५ | पीक संरक्षण | १२१८ | Ao | १३५८ | ६ ।२०३० | १४० २१७० शं 2030] १४० | २१७० ष्र ५२७८ | ४२० | YELL | २६ 
एकूण १०३५३ [३८०७३ ४८४२६ ५१ ।२८४२ | २१४० ।४९८२ we 2030 co २१७० (| १५२२५ ४०३५३ ५५५७८, WY 


पृष्ठ ३२ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - १६६६ (अंतर - ३१२ मी.) 


TH - ४ : पेरु कलमे (सघन लागवड) 
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९ 


(मजूरी, सामुग्री व एकूण “रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन संख्येमध्ये”) 


वर्ष पहिले वर्ष दुसरे वर्ष तिसरे एकूण 
. बाब श्रमिक श्रमिक श्रमिक श्रमिक 
क्र मजूरी सामुग्री एकूण मजूरी सामुग्री एकूण मजूरी argh एकूण मजूरी सामुग्री एकूण 
जू I Kd fa जू Gl | VP Ra जू Ve a SE मु Ve Ra 
खड्डे खोदणे, 
0.3x0.3x0.3 
: मी. आकार २४३६० चि २४३६० | १२० वी न * त f ति : शि २४३६० a २४३६० | १२० 
एकूण खड्डे 
१६६६ 
कलमे लागवड 
करणे, किंमत 
२ रु. ५० प्रति 92920] ८३३०० | ९५४८० ६० त ह हि र र री १ रि 92920} ८३३०० | ९५४८० ६० 
कलम, संख्या- 
१६६६ 
3) नांग्या भरणे ae ie 4 Le | eS १६२४ | १६६५० १८२७४) ८ ० El eel Ea १६२४ | १६६५० | १८२७४ | ८ 
ठिबक 
४ । सिंचनाद्वारे तं ५७५८६ | ५७५८६ a a a . a a 5 डू वि ५७५८६ | ५७५८६ वि 
पाणी देणे 
4 | पीक संरक्षण | २०३० १७ २१३० cS 2030 १०० | 2930 १० २०३० १०० २१३० | १० | ६०९० ३०० ६३९० ३० 
एकूण ३८५७० १४०९८६ १७९५५६ १९० | ३६५४ १६७५० २०४०४। १८ | २०३० १०० | २१३० ee ४४२५४ १५७८३६ २०२०९० | २१८ 


पृष्ठ ३२ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


तक्ता - ५ : पेरु कलमे 
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९ 


कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - २७७ (अंतर - & X & मी.) (मजूरी, सामुग्री व एकूण “रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन ae) 
वर्ष पहिले वर्ष दुसरे वर्ष तिसरे एकूण 
et बाब श्रमिक श्रमिक श्रमिक श्रमिक 
क्र मजूरी 'सामुग्री| एकूण मजूरी सामुग्री | एकूण मजूरी सामुग्री एकूण मजूरी सामुग्री एकूण 
जू मुग्रा एकू foe ऱ्य Gar | एकू दिन जू मुग्रा | VP दिन जू Fal | एकू fox 
खड्डे खोदणे, 
* 0005040 | ६९०२ | ३४ *। | . व वि a . a ६९०२ व ६९०२ | ३४ 
मी. आकार 
एकूण खड्डे २७७ 
कलमे ळागवड 
करणे, किंमत 
२ रु. ५० प्रति ४०६० १३८५० १७९१० २० दि व . क द रि . र ४०६० १३८५० १७९१० २० 
कलम, संख्या- 
21919 
3| नांग्या भरणे शि वि Ez Lae ८१२ | २७५० | ३५६२ ४ जि हड onl ca ८१२ | २७५० | ३५६२ Ea 
ठिबक 
९ सिंचनाद्वारे a 30438 | ३०५३४ a a a षि Hed a EB . P| He ३०५२४ [30438 a 
पाणी देणे 
षु पीक संरक्षण १०१५ १०० | १११५ षु १०१५ १०० | १११५ षु १०१५ | १०० | १११५ षु ३०४५ | 300 | ३३४५ | १५ 
एकूण ११९७७ ४४४८४ ५६४६१ ५९ । १८२७ | २८५० | ४६७७ | ९ | १०१५ शि १११५ | ५. ।१४८१९ ४७४३४ ६२२५३) ७३ 


पृष्ठ ३२ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - ७४० (अंतर - ¥.4 X 3 A) 


तक्ता - ६ : डाळिंब कलमे 


भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९ 


(मजूरी, सामुग्री व एकूण “रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन “संख्येमध्ये” 
वर्ष पहिले वर्ष दुसरे वर्ष तिसरे एकूण 
क बाब श्रमिक श्रमिक श्रमिक श्रमिक 
क्र मजूरी । सामुग्री एकूण मजूरी सागरी एकूण मजूरी सामुग्री एकूण मजूरी | सामुग्री | एकूण 
जू मु एकू a जू एकू fa जू Gal Sh दिन जू मु एकू pa 
खड्डे खोदणे, 
; 6000000000 शि १८६७६ | ९२ E . a त र . | १८६७६ न १८६७६ ९२ 
मी. आकार ह 
एकूण खड्डे ७४० 
कलमे ळागवड 
करणे, किंमत 
२ | रु. ३५ प्रति | ७३०८ | २५९०० | ३३२०८ | ३६ णी त . त | वी : १ ७३०८ २५९०० ३३२०८ ३६ 
कलम, संख्या- 
७४० 
३ | नांग्या भरणे Le | 1 0| पि १६२४ ५१८० ६८०४ | ८ ES eal ० १६२४ | ५१८० | ६८०४ ८ 
ठिबक 
° सिंचनाद्वारे ३८८२४ | ३८८२४ वि क| ie g 5 चि रि वि अ) 5 3CO20 | ३८८२४ O 
पाणी देणे 
षु पीक संरक्षण २०३० २७५ २३०५ १० | ४०६० | ७७५ | ४८३५ २० ।४०६०। ७७५ |४८३५, २० १०१५०) १८२५ | ११९७५ 4o 
एकूण २८०१४ | ६४९९९ | ९३०१३ | १३८ ५६८४ ५९५५  ११६३९। २८ | ४०६० ७७५ ।४८३५। २० ३७७५८ ७१७२९ १०९४८७ १८६ 


पृष्ठ ३२ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - २७७ (अंतर - & X & AT) 


तक्ता - ७ : संत्रा / मोसंबी / कागदी लिंबू कलमे- 


भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९ 


(मजूरी, सामुग्री व एकूण “रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन संख्येमध्ये”) 
एकूण 
ss बाब श्रमिक श्रमिक 
क्र मजूरी = मजूरी मजूरी सामुग्री | एकूण 
खड्डे खोदणे, 
0.6X 0.§X0.& 
* 8 2 
मी. आकार ६९०२ रै ६९०२ त ६९० 
एकूण खड्डे २७७ 
कलमे ळागवड 
करणे, किंमत 
2| रु. ४० प्रति | ४०६० २० | ४०६० | ११०८०) १५१४० 
कलम, संख्या- 
२७७ 
नांग्या भरणे 0 ८१२ ८१२ | २२०० | ३०१२ 
ठिबक 
सिंचनाद्वारे | E ce 30438) 30438 
पाणी देणे 
५ | पीक संरक्षण | २०३० २०३० ६०९० | ९०० | ६९९० | ३० 
एकूण १२९९२ ४१९१४ २८४२ १७८६४ | ४४७१४ | ६२५७८) ८८ 


पृष्ठ ३२ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


तक्‍ता - ८ : संत्रा कलमे (इंडो-इस्रराईल पद्धत) 


भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९ 


कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - ५५५ (अंतर - & X 3 मी.) (मजूरी, सामुग्री व एकूण “रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन “संख्येमध्ये” 
डा वर्ष पहिले वर्ष दुसरे वर्ष तिसरे एकूण 
अ. बाब श्रमिक श्रमिक श्रमिक श्रमिक 
क्र मजूरी | सामुग्री एकूण दिन मजूरी सामुग्री | एकूण = मजूरी सामुग्री एकूण दिन मजूरी सामुग्री | एकूण दिन 
गादी वाफे 
तयार करणे - 
टत ८५२६ भी ८५२६ | ४२ न i री न शी री री र ८५२६ | ८५२६ | ४२ 
9442 FT = 
१८७८.०४ 
घ.मी. 
कलमे लागवड 
करणे, किंमत 
२ रु. ५० प्रति ८१२० | २७७५० | ३५८७० | Yo १ 1 . ति रि ति ती हा ८१२० | २७७५० | ३५८७० वि 
कलम, संख्या- 
५५५ 
३ नांग्या भरणे | oo | Ea | o | fo | १६२४ | ५५५० | ७१७४ ८ eee | o | hed fo | १६२४ | ५५५० | ७१७४ ८ 
ठिबक 
४ | सिंचनाद्वारे क ३६२८४ | ३६२८४ र्ग क रि वि re 5 =| र रि + ३६२८४ | ३६२८४ पि 
पाणी देणे 
५ | पीक संरक्षण २८४२ | 300 | ३१४२ | १४ ।४०६० | ३०० | ४३६० | २० | ४०६० | 300 | ४३६० | Qo ।१०९६२। ९०० ।११८६२ | ५४ 
एकूण १९४८८ ६४३३४ ८३८२२ ९६ ।५६८४ | ५८५० 199438} AC | ४०६० | ३०० | ४३६० | २० | २९२३२ | ७०४८४ | ९९७१६ १४४ 


पृष्ठ ३२ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


तक्ता - ९ : नारळ रोपे बाणावली 


भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९ 


रोपे संख्या प्रति हेक्टरी - १५० (अंतर - ८ X ८ मी.) 


(मजूरी, सामुग्री व एकूण “रुपयांमध्ये, आणि श्रमिक दिन “संख्येमध्ये” 


वर्ष पहिले वर्ष दुसरे वर्ष तिसरे एकूण 
ह बाब श्रमिक श्रमिक श्रमिक श्रमिक 
क्र मजूरी सामुग्री एकूण मजूरी सामुग्री | एकूण मजूरी सामुग्री एकूण मजूरी सामुग्री | एकूण 
ei ql | एकू दिन जू Gul | एकू a a Gul | एकू दिनि जू Gal | एकू fa 
खडे खोदणे, 
* 9x9 »१मी १३३९८ | १ Zee e हं शि a क र लि 5 १२३२९८ डो q ८। ६६ 
आकार एकूण ३३९ ३३९ 
खड़े १५० 
कलमे ळागवड 
२ करणे, किंमत ४०६० ।१०५०० ।१४५६० | २० *। fi क Gg E a वि र ४०६० |१०५०० १४५६० QO 
. ७० प्रति रोप $ गी 
संख्या १५० 
३ | नांग्या भरणे (० | झि Ea Ea ८१२ | 2900 | २९१२ ४ Pe] Fe] is | ae | ८१२ | २१०० | २९१२ Ea 
ठिबक 
४ | सिंचनाद्वारे शि २५३३२ | 24332 a | a . Ss a iF पि ie Hi 24332 | 24332 G 
पाणी देणे 
& पीक संरक्षण १०१५ | १२५ | ११४० षु १०१५ | १२५ | ११४० & 9094 | १२५ | ११४० षु ३०४५ | 304 | ३४२० | १५ 
एकूण १८४७३ ३५९५७ ५४४३० | ९१ | १८२७ | २२२५ | ४०५२ ९ १०१५ | १२५ | ११४० ५ २१३१५ ३८३०७ ५९६२२ १०५ 


पृष्ठ ३२ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


रोपे संख्या प्रति हेक्टरी - १५० (अंतर - ८ X ८ मी.) 


TA - १० : नारळ रोपे टी.डी. 


भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९ 


(मजूरी, सामुग्री व एकूण “रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन “संख्येमध्ये” 


प वर्ष पहिले वर्ष दुसरे वर्ष तिसरे एकूण 
पा बाब श्रमिक श्रमिक श्रमिक श्रमिक 
क्र मजूरी | सामुग्री | एकूण दिन मजूरी [सामुग्री एकूण दिन मजूरी | aaa) एकूण fa मजूरी | सामुग्री| एकूण दिन 
खड्डे खोदणे, 
* 04000 ति १३३९८) ६६ 5 A . e रि रि 7 g १३३९८ ि १३३९८) ६६ 
आकार एकूण 
खड़े १५० 
कलमे लागवड 
करणे, किंमत 
२ रु. १०० प्रति ४०६० | १५००० १९०६० २० रि शि . a ह ग . १ ४०६० | 44000 १९०६० २० 
रोप, संख्या 
१८० 
3) नांग्या भरणे हि Ee Re | o | ८१२ | ३००० ३८१२) ४ दिड बिया हिम (ग ८१२ | 3000 | ३८१२ ४ 
ठिबक 
४ | सिंचनाद्वारे pe 24332 | 24332 ie a a वि a | Re वि i* a 24332 २५३३२ ० 
पाणी देणे 
षु पीक संरक्षण १०१५ | १२५ | ११४० ६५ | 909%} १२५ | ११४० षु १०१५ | १२५ । ११४० षु ३०४५ | 394 | ३४२० १५ 
एकूण १८४७३ | ४०४५७ ५८९३० ९१ ।१८२७। ३१२५ ४९५२ ९ | १०१५ । १२५ | ११४० | Y ।२१३१५ ४३७०७ ६५०२२ १०५ 


पृष्ठ ३२ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - Yoo (अंतर - ५७८५ A) 


तक्ता - ११ : सिताफळ कलमे 


भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९ 


(मजूरी, सामुग्री व एकूण “रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन “संख्येमध्ये” 
वर्ष पहिले वर्ष दुसरे वर्ष तिसरे एकूण 
6 बाब श्रमिक श्रमिक श्रमिक श्रमिक 
क्र मजूरी सामुग्री [एकूण मजूरी सामुग्री एकूण मजूरी सामुग्री एकूण मजूरी सामुग्री एकूण 
T मुग्रा | NP दिन ब्रा दिन र दिन धा Gar | VP faq 
खड्डे खोदणे, 
* Sete १०१५० Gi 90940| Yo . . . रि री 5 . E १०१५० “ १०१५० | Yo 
मी. आकार 
एकूण WE yoo 
कलमे ळागवड 
करणे, किंमत 
२ रु. ४० प्रति ४०६० | १६००० | २००६० Yo ि न शि * र ही शि ४०६० | १६००० | २००६० २० 
कलम, संख्या- 
९४०० 
नांग्या भरणे हिज | | ea ZZ ८१२ | 3200 | Yo9Q] ४ Lo | it on pee ZZ ८१२ | 3200 | ४०१२ | ४ 
ठिबक 
सिंचनाद्वारे = ३४६६४ | ३४६६४ ft a शं त षी पि i i, a ns] ३४६६४ | ३४६६४ ्ि 
पाणी देणे 
५ | पीकसंरक्षण | १०१५ | २०० | १२१५ | ५ ।१०१५। २०० 19294) ५  |।१०१५) २०० | 9294] ५ | ३०४५ | goo | ३६४५ । १५ 
एकूण १५२२५ ५०८६४  ६६०८९। WY १८२७) ३४०० ५२२७) ९ 9094} २०० ।१२१५) ५ १८०६७) ५४४६४ | 92439] ८९ 


पृष्ठ ३२ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


THA - 92 - आवळा कलमे 
कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - oo (अंतर - 9 X 9 मी.) 


भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९ 
(मजूरी, सामुग्री व एकूण “रुपयांमध्ये, आणि श्रमिक दिन “संख्येमध्ये” 
वर्ष पहिले वर्ष दुसरे वर्ष तिसरे एकूण 
खी बाब श्रमिक श्रमिक श्रमिक श्रमिक 
क्र मजूरी सामुग्री| एकूण मजूरी सामुग्री| एकूण मजूरी सामुग्री एकूण मजूरी | ar | एकूण 
जू War) ष्कू दिन se Wat!) VP Ra जू Wal) एकू दिनि ज्र Wal!) एकू दिन 
खड्डे खोदणे, 
* 100... ५०७५ ५०७५ | २५ E G च डा E 5 =| रि ५०७५ रि ५०७५ २५ 
मी. आकार 
एकूण खड्डे २०० 
कलमे ळागवड 
करणे, किंमत 
२ रु. ४० प्रति ४०६० ८००० | १२०६० २० शी वि री १ १ * १ > ४०६० | ८००० | 4Q0§o 20 
कलम, संख्या- 
२०० 
3 नांग्या भरणे es Ea (४ Ea ८१२ | १६०० । २४१२ छं ० | (० | Ea ee ८१२ | १६०० | २४१२ ४ 
ठिबक 
४ | सिंचनाद्वारे हिं २७९३३ | २७९३३ वि a a Ss a Ss a a a a २७९३३ | 20833) ० 
पाणी देणे 
4| पीक संरक्षण | ६०९ | ७५ | ६८४ | 3 | ६०९ | OY | ६८४ | 3 | ८१२ । OY | CLO] ४ | 2030] 224 | २२५५ Yo 
एकूण ९७४४ | ३६००८ | ४५७५२) ४८ | 9829] १६७५ | ३०९६ शि ८१२ | ७५ | ८८७ 01) ११९७७३७७५८ ४९७३५ 4g 


पृष्ठ ३२ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - १०० (अंतर - Io X Yo मी.) 


तक्ता - १३ : चिंच कलमे 
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९ 


(मजूरी, सामुग्री व एकूण “रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन संख्येमध्ये”) 


भी वर्ष पहिले वर्ष दुसरे वर्ष तिसरे एकूण 

त मजूरी सामुग्री एकूण न मजूरी सामुग्री एकूण pa मजूरी 'सामुग्री| एकूण (4 मजूरी | सामुग्री | एकूण ne 
खड्डे खोदणे, 

* ७0000: ९९४७ रि ९९४७ | ४९ क a रि शि रि 5 + E ९९४७ रि ९९४७ । ४९ 
आकार एकूण 
खड्डे १०० 
कलमे 
लागवड 

करणे, किंमत : 

2 रु. ६० प्रति ४०६० | ६००० १००६०), Yo री न f न शी शी E र ४०६० | ६००० | १००६० ० 
कलम, 

संख्या-१०० 

३ | नांग्या भरणे 0 | 0 | 0 fae | ८१२ | १२०० | 2092] ४ हिं Le | = 3 | ८१२ | १२०० | 2092 | ४ 
ठिबक 

8 सिंचनाद्वारे a २३०४७ २३०४७ | a a o a a a वि ति fe २३०४७ २३०४७ ठ 
पाणी देणे 

५ | पीक संरक्षण | ४०६ | ७५ | ४८१ | 2 | ८१२ | ७५ | ८८७ | ४ | ८१२ । OY | ८८७ | ४ | २०३० । २२५ | २२५५ Yo 
एकूण १४४१३ २९१२२ ४३५३५ ea १६२४ | १२७५ | २८९९, ८ | ८१२ | ७५ | ८८७ ea १६८४९ | ZO¥OR | ४७३२१| ८३ 


पृष्ठ 32 पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


तक्ता - १४ : जांभूळ कलमे 


भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९ 


कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - १०० (अंतर - 90 X 90 मी.) (मजूरी, सामुग्री व एकूण “रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन “संख्येमध्ये” 
व वर्ष पहिले वर्ष दुसरे वर्ष तिसरे एकूण 
cae at मजूरी 'सामुग्री| एकूण alg मजूरी | arg | एकूण alee मजूरी 'सामुग्री| एकूण lig मजूरी 'सामुग्री| एकूण il 
दिन दिन दिन दिन 
खड्डे खोदणे, 
* ae ९९४७ G ९९४७ | ४९ वि र! रि शा le डा Gg ९९४७ वि ९९४७ । ४९ 
आकार एकूण 
खडडे १०० 
कलमे 
लागवड 
करणे, किंमत 5 
२ रु. ६० प्रति ४०६० | ६००० | १००६० २० . री री न शी न न न ४०६० | ६००० | १००६० fe) 
कलम, 
संख्या-१०० 
3 नांग्या भरणे पि शि Ea hee | ८१२ | १२०० | २०१२ छं Ez Ea eal ० | ८१२ | १२०० | २०१२ ४ 
ठिबक 
8 सिंचनाद्वारे वि २३०४७२३०४७ a a a वि a a + ति a fe २३०४७२३०४७ fe 
पाणी देणे 
५ पीक संरक्षण | ४०६ | ७५ | ४८१ | 2 | ८१२ । ७५ | ८८७ | ४ | ८१२ । ७५ | CLO] ४ | २०३० | २२५ । २२५५ १० | 
एकूण १४४१३ २९१२२ ४३५३५ [a १६२४ | १२७५ | २८९९, ८ । ८१२ | OY | ८८७ Fe १६८४९ | ZOYVR ४७३२१| ८३ 


पृष्ठ ३२ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - oo (अंतर - 9 X 9 मी.) 


तक्ता - १५ : कोकम कलमे 


भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९ 


(मजूरी, सामुग्री व एकूण “रुपयांमध्ये, आणि श्रमिक दिन “संख्येमध्ये” 


व वर्ष पहिले वर्ष दुसरे वर्ष तिसरे एकूण 
ee बाब श्रमि श्रमिक श्रमिक श्रमिक 
क्र मजूरी सामुग्री| एकूण मजूरी सामुग्री एकूण मजूरी सामुग्री| एकूण मजूरी सामुग्री एकूण 
जू मुग्रा| ष्कू दिन of Wal) एकू दिन of मुग्रा| एकू दिन ज्र मुग्रा एकू दिन 
खडे खोदणे, 
* ०.६ ०.६ ०.६ वी c ५०७५ | 24 व a! . न रि १ 1 * ५०७५ ती ५०७५ | २५ 
मी. आकार 
एकूण खड्डे २०० 
कलमे लागवड 
करणे, किंमत 
२ रु. ३० प्रति ४०६० ६००० | १००६० २० ती G . . वि १ ही वी ४०६० | ६००० | १००६०) २० 
कलम, संख्या- 
२०० 
३ | नांग्या भरणे शि fe शनि oe ८१२ | 9200 | 2092] ४ Le | Za be | al ८१२ | 9200 | २०१२ ¥ 
ठिबक 
४ | सिंचनाद्वारे ह| २७९३३ | २७९३३ ति 2 a a e a (त a 3 २७९३३ २७९३३ o 
पाणी देणे 
५ | पीक संरक्षण | ६०९ ५० ६५९ 3 ६०९ Yo ६५९ 3 ८१२ Yo ८६२ tof 2030 | १५० | २१८०, १० 
एकूण ९७४४ ३३९८३  ४३७२७। ४८ | १४२१ | १२५० | २६७१ ea ८१२ | Yo | ८६२ Le ११९७७ ३५२८३ ४७२६०, ५९ 


पृष्ठ ३२ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - १०० (अंतर - Yo X Yo मी.) 


भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९ 


तक्ता - 96 : फणस कलमे 


(मजूरी, सामुग्री व एकूण “रुपयांमध्ये, आणि श्रमिक दिन “संख्येमध्ये” 


वर्ष पहिले वर्ष दुसरे वर्ष तिसरे एकूण 
न श्रमिक श्रमिक श्रमिक श्रमिक 
क. मजूरी 'सामुग्री| एकूण दिन मजूरी ।सामुग्री| एकूण ee मजूरी | ar | एकूण दिन मजूरी सामुग्री| एकूण दिन 
खड्डे खोदणे, 
* १५6१४१4 ९९४७ Ee ९९४७ । ४९ E र” रि ती a I a ९९४७ E ९९४७ | ४९ 
आकार एकूण 
खडडे १०० 
कलमे 
लागवड 
करणे, किंमत द 
२ रु. ३० प्रति ४०६० | 3000 | ७०६० २० न री वी न न न वी न ४०६० | 3000 | gogo ce) 
कलम, 
संख्या-१०० 
३ | नांग्या भरणे Ea oo |.) ca ८१२ | ६०० | W892] ४ Ea hae | je | ० | ८१२ | ६०० | १४१२ ea 
ठिबक 
४ | सिंचनाद्वारे a 23080 | २३०४७ पि + a a re x a o a be 23089 | २३०४७ वि 
पाणी देणे 
५ | पीक संरक्षण ० | za [Saf] ee] १०१५ | ५० | १०६५ | Y | १०१५ | ५० | १०६५ ५ | २०३० १०० | २१३० ES 
एकूण १४००७ २६०४७ ४००५४) ६९ १८२७ | ६५० | २४७७ ९ १०१५ 4o १०६५ षु १६८४९ २६७४७ ४३५९६ ८२ 


पृष्ठ ३२ पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - ७४० (अंतर - ¥.4 X 3.0 मी.) 


तक्ता - १७ : अंजीर कलमे 
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९ 


(मजूरी, सामुग्री व एकूण “रुपयांमध्ये' आणि श्रमिक दिन “संख्येमध्ये” 


i वर्ष पहिले वर्ष दुसरे वर्ष तिसरे एकूण 
बाब श्रमिक श्रमिक श्रमिक श्रमि 
क्र मजूरी | ar | एकूण मजूरी सामुग्री एकूण मजूरी | ae | एकूण मजूरी सामुग्री| एकूण 
जू मुग्रा | एकू दिन जू Gul) ए्कू दिन श्र Gal) एकू दिन जू Gal) एकू दिन 
खड्डे खोदणे, 
०.६ 0.§X0.§ 
* आकार १४२१० + 98290) (90 : | B fe e c रि + १४२१० १४२१० (9०0 
मी. आकार 
एकूण खड्डे ७४० 
कलमे लागवड 
करणे, किंमत 
२ रु. ३५ प्रति ६०९० | २५९०० ३१९९० 30 न कि . 4 | ह . १ ६०९० | २५९०० ३१९९० ३० 
कलम, संख्या- 
७४० 
३ | नांग्या भरणे षि za हिं eel ८१२ | ५१८० | ५१९१९२ ¥ षा हि Ea (० | ८१२ | ५१८० | ५९९२ | ४ 
ठिबक 
४ | सिंचनाद्वारे पि ३८८२४ ३८८२४ a a पि a gS | शं वि ह क ३८८२४३८८२४ ० 
पाणी देणे 
५ | पीक संरक्षण | २०३० १०० २१३० १० २०३० १०० २१३० १० २०३० १०० २१३० १० | ६०९० | 300 | ६३९० ३० 
एकूण २२३३० ६४८२४ ८७१५४ ११० २८४२) ५२८० | ८१२२ क २०३० १०० २१३० क २७२०२ ७०२०४ | ९७४०६ | १३४ 


पृष्ठ ३२ पैकी ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-ओ 


कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - १०० (अंतर - Io X Yo मी.) 


तक्ता - १८ : चिकू कलमे 


भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन २०१८-१९ 
(मजूरी, सामुग्री व एकूण “रुपयांमध्ये, आणि श्रमिक दिन “संख्येमध्ये” 


वर्ष पहिले वर्ष दुसरे वर्ष तिसरे एकूण 
र बाब श्रमिक श्रमिक श्रमिक श्रमिक 
क्र मजूरी सामुग्री एकूण मजूरी सामुग्री एकूण मजूरी सामुग्री एकूण मजूरी सामुग्री एकूण 
जू Gur | VP दिन रा ql) एकू faq श्र Gur | एकू दिन जू ql | एकू दिन 
खडे खोदणे, 
* aa ९९४७ ९९४७ | ४९ re re ९९४७ ९९४७ । ४९ 
९ 5 . " शि वि र“) 
आकार एकूण 
खडडे १०० 
कलमे ळागवड 
करणे, किंमत 
२ रु. ७० प्रति ४०६० | ७००० ।११०६० | २० शि वी वि १ री १ . वी ४०६० | ७००० ११०६० Qo 
कलम, संख्या- 
Goo 
3 | नांग्या भरणे = Es eer) oo ८१२ ।१४०० | 2292 ४ षि (० | (० | Ea ८१२ | Woo | 2292 ४ 
ठिबक 
४ | सिंचनाद्वारे E २३०४७ | २३०४७ a क त & ia चि त Pe | i २३०४७ |230¥9| ० 
पाणी देणे 
५ | पीक संरक्षण | १०१५ | Qo | १२५५ | 4 |२०३० | २४० | २२७० Es 2030 | २४० | २२७० 40 | ५०७५ | ७२० | ५७९५ २५ 
एकूण १५०२२ | 3022 | ४५३०९ ति २८४२ | १६४० | ४४८२ [a २०३० | २४० | २२७० 0) १९८९४ ३२१६७ |420E9 ९८ 


पृष्ठ ३२ पैकी ३२ 


